शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती 
व अन्य सर्वसाधारण बाबी संदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टीनटी-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक -०८ जून, २०१८ 


वाचा:- 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. संकीर्ण, २०१६/प्र.क्र.५८/टीएनटी-१ 
दिनांक १७.०५.२०१७ 

शासन शुध्दीपत्रक:- 


राज्यातील रात्रशञाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती व अन्य सर्वसाधारण बाबी 
संदर्भात पारित करण्यात आलेला संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक १७.०५.२०१७ च्या परिच्छेद ४ 
मधील उपपरिच्छेद २ खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 

“खाजगी अनुदानित रात्रश्ञाळेतील मुख्याध्यापक, लिपिक व शिपाई ही पदे 
कार्यभारानुसार पुर्णवेळ राहतील व मुख्याध्यापक हे पद त्याच शाळेतील 
सेवाज्येष्ठानुसार निश्चित केळे जाईल.” 

या ऐवणी 

“खाजगी अनुदानित रात्रशाळेतील लिपिक व शिपाई ही पदे कार्यभारानुसार पुर्णवेळ 
राहतील व मुख्याध्यापक हे पद त्याच शाळेतील सेवाज्येष्ठतेनुसार व अर्हतेच्या अधिन 

राहून निश्चित केले जाईल.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर हासन शुध्दीपत्रक क॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६१११२४९२०७३२१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Sanjay Dattatray Mani 
DN: ल laharashtt | 


. 
Sanjay Edu And Sports Dep postalCode=400032 
aye fcf5Sdfadd20c3c2b25ee54999d774aedb59d7 
b14cfc2860776279 
Dattatray Mane 816238ed3c914e2fa2e99da4bcObade 1694 
Doe: 20180641 25640530 
(सं.द. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, 
३) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टीनटी-१ 


४) अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सर्व विभागीय आयुक्त, 
) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालयनाय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सर्व जिल्हाधिकारी, 

९) सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका, 

१०) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

११) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

१२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४) शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 


१५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. 

१६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) 

पुणे. 

१७) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 

१८) सर्व विभागीय उप संचालक. 

१९) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक / प्रौढ), जिल्हा परिषद. 

२०) सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका / नगरपरिषद 
) 
) 
) 


29) सर्व प्रशासन अधिकारी, नगर परिषद /कटक मंडळे 
२२) शिक्षण निरिक्षक (पश्चिम / उत्तर / दक्षिण) 
२३) निवड नस्ती (टिएनटी-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


